आरोग्य सेवा आयुक्तालयांतर्गत महाराष्ट्र वैद्यकीय 
q आरोग्य सेवा,गट-अ (एस-२०मधील 
अधिकाऱ्यांचे वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षानंतर सेवा 
पुनर्विलोकन करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०२२/प्र.क्र.9९०/सेवा-३ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार संकुल इमारत 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
दिनांक १२ ऑक्टोबर, २०२३ 


वाचा : 
१) शासन निर्णय क्रमांकः सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एलपीएल-२०१७/प्र.क्र.२१/का.पंधरा, 
दि. १०.०६.२०१९ 
२) शासन निर्णय क्रमांकः सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र. समिती-२०२१/प्र.क्र.४४१/सेवा-३, 
दि. ०२.११.२०२१ 
३) आयुक्त, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. आसेआ/कक्ष २ब/टे२/५० व ५५ सेवा 
पुनर्विलोकन/११४६/२०२२, दि. १३.१२.२०२२ 
४) आयुक्त, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. आसेआ/कक्ष २ब/टे२/५० व ५५ सेवा 
पुनर्विलोकन/१८३/२०२३, दि. १३.०२.२०२३ 
प्रस्तावना : 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम १९८२ च्या नियम १० (४ व ६५ अनुसार सार्वजनिक 
हितास्तव अकार्यक्षम व संशयास्पद सचोटीच्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना वयाच्या ५०/५५ वर्षी अथवा ३० वर्षे 
अर्हताकारी सेवा यापैकी जे अगोदर घडेल त्यावेळी, त्यांचे सेवा पुनर्विलोकन करुन त्यांना शासन सेवेतून 
मुदतपूर्व सेवानिवृत्त करावे असे शासनाचे धोरण आहे. त्याअनुषंगाने सामान्य प्रशासन विभागाने संदर्भ क्र. ०१ 
येथील दि. १०.०६.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सेवापुनर्विलोकनासबंधी कार्यपध्दती व सर्वसाधारण 
सूचना विहित केल्या आहेत. त्यास अनुसरुन आरोग्य सेवा आयुक्‍्तालयांतर्गत महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य 
सेवा,गट-अ (वेतन मॅट्रीक्स मधील वेतन स्तर एस-२० : ५६१००-१७७५०० ) मधील वैद्यकीय अधिकारी या 
संवर्गातील अधिकारी यांच्या सेवापुनर्विलोकनाकरीता संदर्भ क्र. ०२ येथील दि. ०२.११.२०२१ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांचे अध्यक्षतेखाली विभागीय पुनर्विलोकन समितीची 
स्थापना करण्यात आली आहे. 

आरोग्य सेवा आयुकक्‍तालयातर्गत महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा,गट-अ (वेतन मॅट्रीक्स मधील वेतन 
स्तर एस-२० : ५६१००-१७७५०० ) मधील वैद्यकीय अधिकारी या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या वयाच्या ५०/५५ व्या 
वर्षी अथवा ३० वर्षे अर्हताकारी सेवा यापैकी जे अगोदर घडेल त्यावेळी त्यांचे सेवापुनर्विळोकन करण्यासाठीचा 
विहित प्रस्ताव प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांच्या अध्यक्षतेखालील विभागीय पुनर्विलोकन 
समितीसमोर चक्रिय पद्धतीने सादर करण्यात आला होता. विभागीय पुनर्विलोकन समितीने सदर अधिकाऱ्यांच्या 
सेवेचे मुल्यमापन करुन केलेल्या शिफारशी नुसार ज्या अधिकाऱ्यांना वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षी अथवा ३० वर्षे 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०२२/प्र.क्र.७९०/सेवा-३ 


अर्हताकारी सेवा यापैकी जे अगोदर घडेल त्यावेळी सेवेत राहण्यासाठी पात्र ठरविले आहे त्यास मान्यता देण्याची 
बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

विभागीय पुनर्विलोकन समितीने केलेल्या शिफारशीस अनुसरुन आरोग्य सेवा आयुक्‍तालयातर्गत 
महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा,गट-अ (वेतन Alera Helles वेतन स्तर एस-२० : ५६१००-१७७५००) मधील 
वैद्यकीय अधिकारी या संवर्गातील सोबत जोडलेल्या प्रपत्रामध्ये नमुद केलेल्या अधिकाऱ्यांची सेवा त्यांच्या 
वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षी अथवा ३० वर्षे अर्हताकारी सेवा यापैकी जे अगोदर घडेल त्यानंतर चाळू ठेवण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सोबत जोडलेल्या प्रपत्रातील नमूद अधिकाऱ्यांची सेवा त्यांच्या ५०/५५ वर्षानंतर किंवा अर्हताकारी 
सेवाची ३० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता मिळाल्याबाबतची नोंद त्यांच्या सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी. 
कः सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१०१२१२४७२८२०१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SANJAY DHONDU 
SANJAY द 

DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 

DEPARTMENT, 


2.5.4.20=91c5ac1bc356eb88dac279997c206f 
0bc13ac253742cc3f97488b07c83657b5f, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=02E1EAC848EB66AA47BB931E 


DAGALE ताम 
(सं. धों. डगळे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
२. संचालक (१) आरोग्य सेवा, आरोग्य भवन, मुंबई 
३. संचालक (२) आरोग्य सेवा, पुणे 
४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अ. व प्र.) मुंबई 
५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा (सर्व परिमंडळे) 
६. जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा सामान्य रुग्णालय (सवी 
७. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी 
८. महालेखापाल-१/२, (लेखा Wa AB व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई/नागपूर 
१०.संबंधित अधिकारी ( संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे मार्फत) 
११.निवडनस्ती सेवा-३ 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०२२/प्र.क्र.७९०/सेवा-३ 


शासन निर्णय क्र- पुनर्वि-२०२२/प्र.क्र. ७९०/सेवा-३, दि. १२ ऑक्टोबर, २०२३ सोबतचे प्रपत्र 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नांव व सध्याचे कार्यरत ठिकाण 
ma २ डॉ.सचिन उत्तमराव जाधव, जि.क्ष.केंद्र, ठाणे 
डॉ.रामकृष्ण माधवराव पाटील उप जिरु.कर्जत 
३. डॉ.वैजनाथ श्रीनिवासराव गुरवले, जि.रु.अहमदनगर 
डॉ.सुलोचना सिताराम बागुल, ग्रा.रु.खोंडामळी जि.नंदूरबार 
५. डॉ.नलिनी भाऊसाहेब विखे, जि.प.अहमदनगर 
६. डॉ.शैलजा एस.कुप्पास्वामी, उपजिरु.येवला जि.नाशिक 
डॉ.भागवत दामोदर लोंढे, उपजिरु. त्र्यंबक जि.नाशिक 
STRAT जगन्नाथ धापते, जि.प. अहमदनगर 
डॉ.नामदेव बांगर,ग्रा.रु. राजुर जि.अहमदनगर 
| 90. ०. डॉ.अनिल किशोर गावित, जि.रु. नंदूरबार 
[rag १, डॉ.विजयसिंग ज्ञानोबा मुंडे, विभागीय संदर्भ सेवा रु.नाशिक 
१२. डॉ.शुभदा भानुदास निकुंभ, विभागीय संदर्भ सेवा रु.नाशिक 
१३. SASH हरिभाऊ कवडे,जि.रु.नाशिक 
१४. डॉ.संदिप आबासाहेब कोकरे, जि.रु.अहमदनगर 
१५. डॉ.प्रशांत रामदास पाटील, जि.रु.नाशिक 
१६. डॉ.उमेश शंकर पाटील, प्राआके. पडेल जि.सिंधुदूर्ग 
१७. डॉ.पांडुरंग वजराटकर, उपजिरु.सावंतवाडी 
१८. डॉ.सी.ए.कुराडे, वसाहत रु.गांधीनगर जि.कोल्हापूर 
१९. डॉ.महेंद्र विलास फाळके, सेवा. रु.कोल्हापूर 
२०. डॉ.अविनाडा ज्ञानदेव ढगे, प्रादे. मनोरु. रत्नागिरी 
२१. डॉ.लक्ष्मण पुडलिक दुर्गावाड, जि.रु.सिंधुदूर्ग 
२२. डॉ.छाया विनायकराव पाटील,प्राआके.मोहिते वडगाव ता.कडेगाव जि.सांगली 
२३. डॉ.अनिल विठ्ठल लोखंडे, प्राआके.वेजेगाव ता.खानापूर जि.सांगली 
२४. डॉ.रागिणी कृष्णराव पाटील (रागिणी चंद्रकांत पवार), ता.आ.अ.पंचायत समिती 
पळूस जि.सांगली 
२५. डॉ.हेमलता निळकंठ पालेकर,पर्य.ना.कु.प.कोल्हापूर 
२६. ST RIA पायगोंडा पाटील, से.रु.कोल्हापूर 
२७. डॉ.ऐनापुरे मंगला अण्णसाहेब, प्राआके.टाकळी 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०२२/प्र.क्र.७९०/सेवा-३ 


२८. डॉ.मृणालि केशव पाटील,सेवा रु.कोल्हापूर 

२९. डॉ.रोहिणी महेश fey, प्राआके. वडणगे 

३०. डॉ.प्रसाद श्रीपाद दातार, ता.आ.अ. हातकणंगले 

३१. डॉ.गिरीष बद्रीनारायण मुंदडा, आयु.दवाखाना कोलंबी जि.नांदेड 
३२. डॉ.दिनेश अप्पाराव कुर्मे, उपजिरु.परळी वै.जि.बीड 

३३. डॉ.सुकळीकर संभाजी डेबुजी, ग्रा.रु.बारड 

३४. डॉ.पाटील अनंत मधुकर, ग्रा.रु.अर्धापूर जि.बीड 

३५. डॉ.देविदास दत्ता गायकवाड, ग्रा.रु.हिमायतनगर जि.नांदेड 
३६. डॉ.एस.व्ही.मुखरे,सा.रु.उद्गीर जि.लातूर 

३७. डा.राजु रघटाटे, प्राआके.कावराबांध जि.प.गोंदिया 

३८. डा.स्वाती घोडमारे (डिगोंरकर), प्राआके.चिंचोली जि.प.नागपूर 
३९. SLR उमराव निघुट (गोडे) , सा.रु.वर्धा 

४०. डॉ. सिध्दार्थ होषराव नामपल्ले, उपजिरु.राजुरा जि.चंद्रपूर 
४१. डॉ. माणिकलाल सेगोजी राऊत, सा.रु.वर्धा 

४२. डॉ. ममता केशवराव शोंडे (सोनसरे), जि.क्ष.केंद्र नागपूर 

४३. डॉ.हर्षा रामराव पान्हेकर (घोडेस्वार) , पो.रु.नागपूर 

8४. डॉ. छाया बाबुराव उईके,उपजिरु.आरमोरी जि.गडचिरोली 
४५. डा. नंदा देवराव गेडाम, ग्रा.रु.भिवापूर जि.नागपूर 

४६. डॉ.सुरेखा अरविंद चावरिया,सा.रु. बुलढाणा 

४७. डॉ.नविन रुस्तम जिवने, सा.रु.बुलढाणा 

४८. डॉ.महेश महालिंग Salo, सा.रु.उद्गीर जि.लातूर 

४९. डॉ.सुनिल लक्ष्मणराव भागवत,प्राआके. भांतांगळी जि.लातूर 
५०. डॉ.अनुपमा बालाजी शिंदे, सहा.सं. आ. से. कु.नांदेड 

५१. डॉ.प्रताप पुंडलिक इंगे,प्राआके.गगापूर जि.लातूर 

42. डॉ.वामन चदंकांत राठोड,आयु.दवाखाना वडवळ जि.लातूर 
५३. डॉ.मल्लीकार्जुन विश्‍वनाथ बिरादार. U.S. SA जि.लातूर 
५४. डॉ.मधुकर तुकाराम लांजेवार, प्राआके.मादळमोही जि.बीड 
५५. डॉ.पुरुषोत्तम कालिदास पिंगळे, जि.प.बीड 

५६. डॉ.बाबु दत्तात्रय फड, आयु.दवाखाना वाघाळा जि.बीड 

५७. डॉ.उल्हास किसनराव मेश्राम,आयु.दवा. जवळबन जि.बीड 
५८. डॉ.विजया अर्जुन पवार, ग्रा.रु.दिंडोरी जि.नाशिक 

Ge, डा.वृषाली TEAST चव्हाण प्रादे.मनोरु.ठाणे 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०२२/प्र.क्र.७९०/सेवा-३ 


६0. डॉ.कल्पना माले, प्रादे.मनोरु.ठाणे 

६१. उॉ.दिपक मोहनसिंग चव्हाण, प्रादे.मनोरु.ठाणे 

६२. डॉ.भागवत माणिकराव दहिफळे, प.ना.कु.प.ठाणे 

६3. डॉ.आरती चंद्रकिशोर, सा.रु.ठाणे 

६४. डॉ.निशिगंध लक्ष्मण रोकडे, सा.रु.ठाणे. 

६५. डॉ.प्रभाकर बेंडू भोये, सा.रु.ठाणे 

६६. डॉ.गोपाळप्रसाद मधुकर भोई, (परदेशी) जि.प.रायगड 
६७. डॉ.प्रविण छोगालाल जैन, जि.प.रायगड 

६८. डॉ.विजया रोकडे, पोलिस दवाखाना ठाणे 

६९. डॉ.अनुराधा अशोक ढोबळे, पोलिस दवाखाना वरळी 
७०. डॉ.मंगेश चंद्रकांत बर्डे, जि.प.पाळघर 

७१. डॉ.अलमास खान, जि.प.पालघर 

७२. SLBA सुकलाल पाटोळे, उल्हासनगर ४ 

७३. डॉ.हर्षळ गवई, उल्हासनगर ४ 

७४. डॉ.महेश रामकिसन लड्डा, जि.रु.औरंगाबाद 

७५. डॉ.शिवाजी बाबुराव भिसे, उप जि.रु.वैजापूर जि.औरंगाबाद 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


